अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२०-२०२१ 
मागणी क्र. वाय-०६, मृद व जलसंधारण 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर)(४४०२ 
११३९ व ४४०२ ११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.ई६९अ/पापु १५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाळ रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड WHC जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ जुले, २०२० 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकःअर्तसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२०. 


प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधयेक, २०२०” यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास संमती दिलेली आहे आणि ते २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ म्हणून महाराष्ट्र 
राजपत्र असाधारण भाग-४, दि. १८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सन २०२०-२०२१ या 
आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदी पहिल्या तीन महिन्यांकरीता (जून, २०२० 
अखेर) एकूण वार्षिक तरतूदीच्या १५ ते २५ टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीद्वारे (बीम्स) निधी वितरण करण्याबाबत झासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये 
सुचित करण्यात आले आहे.सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या 
आस्थापनेचा खर्च भागविण्यासाठी “४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च” या लेखाशीर्षाखाली रू. 
२९७३५३०००/- इतकी दत्तमत व रू. ५०००००/- इतकी भारित तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधिन परिपत्रकानुसार सदर लेखाश्रीर्षाखाली वितरीत करण्यात आलेले अनुदान अर्थसंकल्पीय अनुदान 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन आहे.शासन 
निर्णयः-सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापना व इतर 
अनुषंगीक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. ६७४४३५५०/- दत्तमत अनुदान भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६२०/प्र.क्र.६९अ/पापु१५ 


शासन निर्णय- 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापना व इतर 
अनुषंगीक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. ६७४४३५५०/- दत्तमत अनुदान भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशीलवार लेखाशीर्ष वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ सन २०२०-२१च्या 
मंजुर तरतुद प्रथम ३ महिन्यांकरिता 
वितरित करावयाचे 
अनुदान 
= ०१ वेतन २५९११७.००० ६४७७९.२५० 
२ ०२ मजुरी ३६३.००० ३६.३०० 
३ ०३ अतिकालीक भक्ता १२३८.००० ०.०००० 
४ ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २५००.००० २५०.००० 
षु ११ प्रवास खर्च 3000,000 0,000 
द १३ कार्यालयीन खर्चे ४५००.००० ४५०.००० 
१४ भाडेपट्टी व कर २३९१.००० २३९.१०० 
२४ पेट्रोल तेल वंगण १६८८९.००० १६८८.९०० 
२६ जाहिरात व प्रसिध्दी २५.००० 0,000 
1१0 ५१ मोटार वाहने १८३०.००० 0,000 
1११ | १ ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री ५५००.००० 0,000 
एकूण(दत्तमत) २९७३५३.००० ६७४४३.५५ 
एकूण(भार्रित) 400,000 0,000 
एकूण २९७, ८५३ ६७४४३.५५० 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त लेखशीर्षाखाली 
अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भिय शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर खर्च मागणी क्रमांक वाय-६, “४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (००) १०१- मृद 
सर्वेक्षण चाचणी-(०१)(०१) एक भुजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील लहान पाटबंधारे योजना 
(४४०२ ११३९) दत्तमत व (४४०२ ११४८) भारीत” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. संचालक, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेल्या मासिक 
तरतूदीतून (Monthly cash Flow) भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि १६.०४.२०२० 
च्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६२०/प्र.क्र.६९अ/पापु१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१६१३५९१४२८२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


Chetan 
Balasaheb 
Nikam 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a 
2666 1f5eefb602c359549d8ed4511e, 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1 c66d0e65 
7e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb564c0c, 
cn=Chetan Balasaheb Nikam 

Date: 2020.07.16 17:02:27 +05'30' 


(चेतन निकम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 


. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 


निवड नस्ती- पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


